महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक-मपुवि-२०१९/प्र.क्र.४९/ सां.का.२ 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४.०६.२०१९. 


वाचा : १.पुराभिलेख संचालनालय यांचे पत्र क्र. बाहययं/प्रशा/२०१९, दि.१३.६.२०१९ 

२.वित्त विभाग शासन परीपत्रक क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/वित्तीय सुधारण-१, 
दि.०२.१२.२०१३ 

३.शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातंस/नस्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९, 
दि.२६.११.२०१४ 

४.वित्त विभाग शासन परीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१६/वित्तीय सुधारण-१, 
दि.०२.०८.२०१६ 

५.उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र.भमाखंस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग ३/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ 

६.वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.११३/१३/आ.पु.क., दि.११.१२.२०१८ 


शासन आदेठा 


उपर्निदिष्ट क्र.१ च्या संदर्भात संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांना असे 


कळविण्यात येते की, पुराभिलेख संचालनालय या कार्यालयातील क व ड संवर्गातील सरळसेवेच्या 


मंजूर पदांपैकी रिक्‍त पदांची कामे करण्यासाठी, निविदा अंतिम होऊन पदभरती झाल्याच्या 


दिनांकापासून ते ११ महिने पूर्ण होण्याच्या कालावधी पर्यंत अज्ञा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता 
१९ पदांच्या सेवा ( लिपिक-टंकलेखक-३ व अभिलेखवाहक-१६ असे एकूण १९पदे) बाह्ययंत्रणेद्वारे 
ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे उपर्निदिष्ट क्र.२ ते ६ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन तसेच त्यातील 


HEV ATA SAMA उपलब्ध करुन घेण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


०२. यासाठी होणारा खर्च पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मागणी क्र.झेडडी-२,२२०५ कला 


व ated, (०२) पुराभिलेख संचालनालय कार्यालय (०१) (०३) पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई 


(२२०५ १८०१) १३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली sear निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 


त्या-त्या अर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. हा आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १०७८ भाग-पहिळा, उप विभाग-चार 


खर्चाच्या संकीर्ण बाबी संबंधी प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार अ.क्र.११ अन्वये, 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या Wea काढण्यात आला आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः मपुवि-२०१९/प्र.क्र.४९/सां.का.२ 


०४. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥8॥७59॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०१९०६२५११५११८७५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात 


येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sawant Balasaheb Ishwar 
Date: 2019.06.25 11:58:45 +05'30' 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. उप सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 

४. सहायक संचालक, (प्रशासन) पुराभिळेख संचालनालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. निवडनस्ती/सां.का.२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


